इयत्ता ५वीते ७ वी व इयत्ता ८वी ते १० वी मध्ये 
शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील मुलींना 
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : शिवृत्ती २०१८/प्र.क्र.२८३/शिक्षण 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ११ मार्च, २०२२ 


संदर्भ:- १. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे क्रमांक 
विजाभजसं/शिष्यवृत्ती/सा.फु/२०२१-२२/शिक्षण-२/३७०,दिनांक ०७.०३.२०२२ चे पत्र 
२. शासन निर्णय समक्रमांकित दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधिन दि.३०.०१.२०१९ च्या शासन निर्णयात “योजनेवरील अनुदान व खर्चाबाबत 
विजाभज इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे हे नियंत्रक अधिकारी व सदर अनुदानाची 
रक्‍कम आहरित करण्यासाठी कक्ष अधिकारी व अवर सचिव ( अर्थसंकल्प) विजाभज इमाव व 
विमाप्र कल्याण विभाग मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे.” असे नमूद आहे. 


च्या ऐवजी 


“ योजनेवरील अनुदान व खर्चाबाबत विजाभज इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, 
पुणे हे नियंत्रक अधिकारी व सदर अनुदानाची रक्‍कम आहरित करण्यासाठी संबंधित जिल्हा 
समाज कल्याण अधिकारी ( जिल्हापरिषद) व समाज कल्याण अधिकारी बृहन्मुंबई यांना आहरण 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” असे वाचावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०२२०३१११५४७२०८०३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Anand Arjun Mali = 


(आनंद माळी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर सचिव 

मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 


०८ AW AD -5 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती २०१८/प्र.क्र.२८३/शिक्षण 


मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव,मंत्राळय, मुंबई 

मा.प्रधान सचिव, महसुल व वन/वित्त / नियोजन /ग्रामविकास/ गृह निर्माण/ उद्योग,उर्जा व 
कामगार/ उच्च व तंत्रशिक्षण/ 

माहिती व तंत्रज्ञान/ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये/ कृषी व पदुम विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
मा.सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्राळय,मुंबई 
महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मंत्रालय,मुंबई (प्रशिध्दीसाठी) 

संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


. संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण,मुंबई 

. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त,समाजकल्याण विभाग. 

. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त,समाजकल्याण विभाग. 

. सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
. निवड नस्ती (शिक्षण २) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


